जिल्हा विशेष लेखापरिक्षक वर्ग-१ सहकारी 
संस्था या संवर्गातील नियुक्तीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.२३०/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २९ ऑक्टाबर२०१८ 


वाचा:- शासन निर्णय, सहकार, पणन व TANT विभाग क्रमांक राजस २०१८/ प्र. क्र. २३०/ ५ स, दिनांक २९/१०/२०१८ 
शुध्दीपत्रक :- 


शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक राजस २०१८/ प्र. क्र. २३०/ ५ स, दिनांक 
२९/१०/२०१८ मधील विवरणपत्र खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे . 


अ.क्र अधिका-याचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण नियुक्तीचे ठिकाण 
i श्री. सुशिलकुमार Boe जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १, जिल्हा विशेष लेखा परिक्षक वर्ग १ 
सहकारी संस्था, सहकारी संस्था, मुंबई 
( नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत ) (श्री. आर. सी. शहा यांच्या पदोन्नतीमुळे 
(रिक्‍त झालेल्या पदावर) 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८१०२९१८०१४६७००२ असा आहे. हा शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
DN: c=IN, f Maharas| 


eee htra, ou=Co-Operation Marketing 

M a ny Il And Textil , postalCode=400032, st=Maharashtra, 

2.5.4.20=91b4708db2a52d675f7f30d8 1444f3844833dfc7c86d4244ee107 
« 50970713180, 

G anes h b h US h an J 05 h | setalNumber=745731<128ab41d6a090557226965867382ac03af6e239 
a66cc1cf9a6cf2f52, cn=Manjiri Ganeshbhushan Joshi 
Date: 2018.10.29 18:04:50 +05'30' 

(मं. ग. जोशी) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत :- 

१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 

२. सर्व विभागीय सहनिबंधक (प्रशासन/लेखापरिक्षण) 

३. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

४. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

५. संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
खाजगी सचिव, मा.मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 
स्वीय सहायक, प्रधान सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
निवडनस्ती (कार्या-५स) 


“0 (३ GS M&M 


